महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान wie  शाहराच्या 
मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२२/प्र.क्र.३३७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ डिसेंबर, २०२२ 


. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 
४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 
५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२५९/नवि-३३, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७. 
६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु- 
०७,दिनांक २९ जून, २०२२. 
७. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/शेगाव न.प. 
भु.ग.३/प्र.क्र.८१८/२०२२/का.७/५५२२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२२. 
८. दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अमरावती यांचे पत्र 
क्र.मु.अ./मजीप्रा/अम/रेचिशा/सु.ता.मं/३१८१/२०२२, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना:- 
१. राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा 
वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र 
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


क; 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत शेगाव नगरपरिषदेचा मलनिस्सारण 
प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती यांनी चाळू दरसूचीनुसार 
तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक 
०१ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केळेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय:- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या शेगाव 


नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या 
व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. शेगाव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत ard नगरपरिषदेमध्ये मलनिस्सारण प्रकल्पाचे 
दोन टप्पे राबविण्यात आलेले आहे. या नगरपरिषदेतील उर्वरित भागासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण 
जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत दोन मलप्रक्रिया केंद्र व सांडपाणी गोळा करण्याची 
व्यवस्था समाविष्ट आहे. सदर शहरातील मलनिस्सारणाच्या अनुषंगाने मा. राष्ट्रीय हरीत 
लवादामध्ये मुळ अर्ज क्र. ०९/२०१७ दाखल असून त्यामधील निर्देश विचारात घेता शेगाव 
शहराच्या उर्वरित मलनिस्सारण प्रकल्पास सद्यस्थितीत मान्यता देण्यात येत आहे. या 


योजनेस खालील विवरण पत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


तत्र Name of Sub Work Cost in Rs. 
No. 
1 | Sub Work No 1 - Working Survey 3166100 
2 | Sub Work No 2 - Sewerage Collection System for Phase 3 694125638 
3 | Sub Work No 3 — Sewerage Treatment Plant 
| al STP 1 @ Unad nala (8 MLD) 90153475 
fe STP 2 @ Gaulkhed RD Local nala (3 MLD) 43102103 
4 | Sub Work No 4 - Providing & Constructing RCC Wet Well with 
Over Head Pump House 
| al Wet Well 1 8678100 
|b | Wet Well 2 7318900 
c | Wet Well 3 7318900 
5 | Sub Work No 5: Providing Lowering, Laying and Jointing DI / K9 
Pipe Pumping Main 
Pumping Main for Wet Well 1 893687 
Pumping Main for Wet Well 2 893687 
Pumping Main for Wet Well 3 3244024 
fe Sub Work No 6 - Miscellaneous 57487086 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


a a ee Name of Sub Work Cost in Rs. 
No. 
7 | Sub Work No 7 - For Railway & Road Crossing by Push through 36622348 
Method 
| 8 | Sub Work No 8 - Compound Wall 5510394 
Bl Sub Work No 9 - Sewerage Pumping Machinery Pumping 38984145 
Stations At Various Pumping Stations 
10 | Sub Work No 10 - Sump for Reuse 33354840 
11 | Sub Work No 11 - Repair to Existing Scheme for Sewerage 10438105 
Pumping Machinery at STP 1 EXT @ Unad nala & Mechanical & 
Manual Screens @ STP 1 
12 | Trial Run 14961579 
13 | SCADA System 13728232 
Total Cost Rs. | 1069981343 
Add 18% for GST as per T.S. | 182248966 
Add labour insurance on PWD Items works | 29625 | 
Net Project Cost Rs. | 1252259934 | 
Say Rs. | 125.23 
कार्यादेश 
दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून २४ 
महिने 


३. शेगाव नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 


नागरी स्थानिक | योजनेची । राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ.क्र. | स्वराज्य संस्थेचे | मंजूर । अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
नाव किंमत किंमतीच्या ८५%) किंमतीच्या १५%) 
[| २ 2 8 4 
¥. 
शेगाव रु. १०६.४५ रु. १८.७८ 
वि १२५.२३ 
नगरपरिषद कोटी कोटी 
कोटी 


४. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार शोगाव नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण 
प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शेगाव नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 
२. सदर प्रकल्पासाठी नगरपरिषदेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प किंमतीच्या 3% इतके Bow स्वनिधीतून प्रदान करावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


(शासन निर्णय दिनांक ०४.०६.२०१८ अन्वये विहीत केल्याप्रमाणे व त्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींच्या अधीनतेने) 

३. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित 
केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ 
च्या शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या 
बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी ८० 
टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवऱ्यक राहील. 


1) 


बंधनकारक सुधारणा:- 


. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, 
जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक 
राहील. 


. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 
४. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, feces नोंद पद्धती सहा महिन्यात 


II) 


पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 


पुनर्मुल्यांकक्‍न झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या 
कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” 


च्या तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या 
करणे बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता 


कराची व पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक 
राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे 
आव्यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा 
समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


2. 


संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर 
पर्जन्यजल संचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक 
कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक 
राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक 
आराखडा (Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. 
त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा 
त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी 


स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) 
अनुदानाशी तसेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी एककेंद्राभिमुख 
(Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा 
निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची 
स्वहिऱ्याची रक्‍कम अज्ञा एकत्रित रकमेच्या ७५ cab खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर 
केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह 
शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


६. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य 


संस्थेस राज्य शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक 
टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्य शासनाच्या aA जेवढी रक्‍कम प्रदान 
होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिळड्याची 
रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा 
एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी wad त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो 
अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ 
निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र 
वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी 
संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ 
व्या दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या 
प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा शेगाव नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या 
कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, शेगाव 
नगरपरिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक 3 च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पाळन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक 
राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे 
आव्यक राहील. 


. सदर मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ 


येथील शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे 
बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


६. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या पाईप्स इत्यादी वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने करावी. 

७. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या 
पाईप्सची खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर 
स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात 
येईल. 

८. सदर प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक २९ 
जून, २०२२ रोजीच्या भावभिन्नता व विशोष मदतीबाबतच्या शासन निर्णयातील 
MARA तरतूदींचा समावेश करण्यात यावा. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 

« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, 
अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या 
यंत्रणेपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल 
ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक 
राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक राहील. तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला 
जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आव्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 


१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी 
उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी 
मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व झासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आव्यक त्या बाबींची 
पूर्तता केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची 
परवानगी घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन 
राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल 
व दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत 
करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत 
राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाळ व दुरूस्तीसाठी 
कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शर्ती - 


१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर 
झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
राज्य शासनामार्फत त्याकरिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार 
नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शातींची 
पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२१२०२१८४९१०८३२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc Aw A -O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT Sc 


alaya, ou: 


=Mantri =URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


C ANDGE/ 22ers 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२२/प्र.क्र. ३३७/नवि-३३ 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, वरळी, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, अमरावती. 
११. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, बुलडाणा. 
१४. मुख्याधिकारी, शेगाव नगरपरिषद, जि. बुलडाणा. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


